अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
परळी वैजनाथ मंडळांतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
माजलगाव कालवा विभाग क्र.७, गंगाखेड हे विभागीय 
कार्यालय व अधिनस्त विभाग/ उपविभागातील मंजूर 
असलेल्या नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०९/२०२० ते 
दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : १३/०७/२०२१ 


वाचा:- १) जलसंपदा विभाग, शा. नि. क्र.00-३१८१/(१३४५१/१०९८ MAJ-4, Dated ०९/०४/१९८१ 
2) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 
३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२०/५१२/प्र.क्र.२७१/मोप्र-२, 
दि.२८/०८/२०२०. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२०. 
५) अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांचे पत्र क्र. जा.क्र.आस्थापना- 
२/१००, दि.११/०१/२०२१ व क्र.आस्थापना-२/१४०२, दि.२०/०५/२०२१. 
प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये अधिक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
परळी वैजनाथ मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा विभाग क्र.७, 
गंगाखेड हे विभागीय कार्यालय व अधिनस्त विभाग/ उपविभागातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित 
करण्यात आली आहे. सदर पदांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२० ते 
दि.३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भ wy येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार देण्यात आले 
आहेत. 


संदर्भ क्र.५ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांच्या संदर्भ क्र.५ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १५८ 
पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १२ पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र.४ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०९/२०२० ते 
दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

५) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 


२. सदर पदांच्या वेतनासाठी ळागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील 
मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

(०४ विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 

(o¥)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(अनिवार्य)(४७०१ आय 


२०४) 
३२ अंशदाने. 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५ 
४७०१ मोठेव मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 
(८०) सर्वसाधारण, 
(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 
(02) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंडादान, 
(०२)(०५) महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली sistas (उर्वरित 
महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (संगणक सांकेतांक ४७०१ एच ८९९), 
५४  गुंतवणूका. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र८ / आ.पु.क., 
दि.३१/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७१३१५४३२७३५२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Abha y Kes TA OLAO \ omen ovcramen ofManersatees ou-Wter 


Resources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1f388e5f397467 


Yedsikar oo 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र:परिशिष्टअव ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रांसह, 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 
लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा विभाग क्र.७, गंगाखेड. 

वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


Cc 40 A -0 


on ७ & 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - “अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२, दि.१३/०७/२०२१ चे सहपत्र. 
दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १५८ पदे 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची 
संख्या 


२ 


३ 


कार्यकारी अभियंता, माजलगांव कालवा 
विभाग क्र. ७, गंगाखेड. 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


विभागीय लेखापाल 


कनिष्ठ अभियंता(स्था.) 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी-१ 


आरेखक श्रेणी-२ 


आरेखक श्रेणी->३ 


लघुटंकलेखक 


संगणक 


भांडारपाल 


सहायक भांडारपाल 


वाहन चालक 


दप्तरी 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक 


एकूण 


उप अभियंता, माजलगाव काळवा उप 
विभाग क्र. ३४, गंगाखेड. 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम पदांची 
संख्या 
eA २ ३ toe 
स्थापत्य अभियांत्रिकी ४ 
सहायक 
वरिष्ठ लिपिक Le] 
कनिष्ठ लिपिक 2 
टंकलेखक =a 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- | 
3) 
वाहनचालक शि 
शिपाई 2 
चौकीदार बिळे जा 
स्वयंपाकी a 
एकूण| १८ 
३. | उप अभियंता, माजलगाव कालवा उप उप विभागीय अभियंता शिळे आ 
विभाग क्र. ५०, गंगाखेड. कनिष्ठ अभियंता उ 
वरीष्ठ लिपिक शि आ. 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- 1 | 
3) 
स्थापत्य अभियांत्रिकी छु 
सहायक 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक = 
वाहन चालक a 
शिपाई २? 
चौकीदार शिजवा 
एकूण १८ 
४. । उप अभियंता, माजलगांव कालवा उप उप विभागीय अधिकारी विडे के 
विभाग क्र. ५३, पालम. स्थापत्य अभियांत्रिकी 8 
सहायक 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- az 
3) 
कनिष्ठ अभियंता छु 
वरीष्ठ लिपिक | 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम पदांची 
संख्या 
शिते २ ३ toe 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक शि आं. 
वाहनचालक शिडे डळ 
शिपाई २ 
चौकीदार बिळे आ. 
एकूण १८ 
५. | उप अभियंता, माजलगांव कालवा उप उप अभियंता ie ] 
विभाग क्र. ५४, पालम. स्थापत्य अभियांत्रिकी 8 
सहायक 
कनिष्ठ अभियंता बिंब लं 
वरिष्ठ लिपिक शिका 
कनिष्ठ लिपिक | se | 
आरेखक श्रेणी-३ i, ae 4 
वाहन चालक विक 
टंकलेखक aa 
चौकीदार | 8 | 
शिपाई ee | 
एकूण ८ 
६. उप अभियंता, माजलगाव कालवा उप उप अभियंता aa 
विभाग क्र. ५५,गंगाखेड. कनिष्ठ अभियंता छु 
स्थापत्य अभियांत्रिकी ४ 
सहायक 
वरीष्ठ लिपिक शिळ | 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक बिळे उ 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- शनी 
2) 
वाहन चालक Le 
शिपाई 2 
चौकीदार =a 
एकूण १८ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम पदांची 
संख्या 
al 2 3 toe 
9. उप अभियंता, वाकोद मध्यम प्रकल्प उप अभियंता शं ओं 
उपविभाग, औरंगाबाद. कनिष्ठ अभियंता ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी ४ 
सहायक 
वरीष्ठ लिपिक hose | 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक | आ.) 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- ॥ींबीं 
3) 
वाहन चालक | ate] 
शिपाई २ 
चौकीदार ॥. 
एकूण १८ 
८. उप अभियंता, निम्न दुधना प्रकल्प उप उप अभियंता ॥ 
विभाग क्र. ३, सातोना, औरंगाबाद. कनिष्ठ अभियंता शिला 
स्थापत्य अभियांत्रिकी : 
सहायक 
वरिष्ठ लिपिक ॥ खळे. | 
कनिष्ठ लिपिक शिया 
टंकलेखक ॥ | 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- ७ 
3) 
वाहन चालक ae ॥ 
चौकीदार Ip “| 
शिपाई =a 
एकूण ८ 
९. । उप अभियंता, माजलगांव कालवा उप उप अभियंता ॥_ 
विभाग क्र.३, केसापूरी. कनिष्ठ अभियंता ४ 
वरिष्ठ लिपिक बिळे का 
स्थापत्य अभियांत्रिकी १ 
सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम पदांची 
संख्या 
Pal 2 3 = 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक शिका 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- |= | 
3) 
वाहन चालक शिळ फे 
शिपाई > 
चौकीदार ee 
एकूण १८ 
रकाना क्र. १ ते ९ येथील विभाग व उप विभागांतर्गत एकूण पदे १५८ 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - “ब' 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०२१/१४६/प्र.क्र.७६/मोप्र-२, दिनांक १३/०७/२०२१ चे सहपत्र. 


दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १२ पदे 


कार्यालयाचे नाव पदनाम । पद | अ. कर्मचा-याचे नाव सेवानिवृत्तीचा 
(मंडळ / विभाग/उप संख्या | क्र. दिनांक 
विभाग) 
1१ २ ३ ca 4 द 
सर्वश्री 
माजलगांव कालवा । कारकून | a रामराव विठ्ठलराव ३१/१०/२०२१ 
विभाग क्र.७, देशमुख 
गंगाखेड मिस्त्री ea eal शेख चोद शेख गफुर ३१/०५/२०२२ 
प्र.शा.प. tea he परमेश्वर तुळसीराम ३१/०३/२०२१ 
बोडखे 
स्वच्छक ३ ea are अनिस शो. अमीर ३०/०४/२०२४ 
२ । संजय भुजंगराव खरात । २८/०२/२०२५ 
३ | विष्णु Sear सोनवणे ३१/०५/२०२१ 
चौकीदार ३ cal महेबुब पापामियॉ ३०/६/२०२२ 
२ | अंकुठ़ सटवाजी भेडेकर | ३१/०८/२०२१ 
३ | निळकंट आबाराव wad | २८/०२/२०२२ 
मजूर ३ fe | प्रभाकर धोडीबा खुळखुळे | 39/90/2023 
२ | गौतम सुदाम किरवळे  । ३१/१२/२०२९ 
३ | रामकिसन आप्पाराव ३१/०५/२०२२ 
चव्हाण 
एकूण (अ) | १२ 
एकुण (अ) १२ 


मम समम मि मली 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


